पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अधिनस्त महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक या कार्यालयाकरिता १०० पदे निर्माण 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (ओ/पु.बा.२/भाग-१/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर २०१४ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ)/पु.बां.२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(ब)/पु.बां.२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 
३) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-अ/४७/अतिरिक्त पदनिर्मिती/ 
३१५/२०११, दिनांक २६ मार्च २०१४, २२ जुलै २०१४ 
प्रस्तावना 
राज्य पोलीस दलात येत्या पाच वर्षात पाच टप्प्यात निर्माण करावयाच्या प्रस्तावित ६१,४९४ 


पदांपैकी पहिल्या टप्प्यात पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर नवीन ६४ 


पोळीस ठाणी व विविध घटकांसाठी १०,८७९ पदे आणि पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर 


१,५०० पदे sail एकूण १२,३७९ नवीन पदे निर्माण करण्यास तसेच सदर पदांच्या पदनिर्मितीसाठी 


आवर्ती रु. ५०७.४७ कोटी व अनावर्ती रु. ५८.५३ कोटी असा एकूण रु. ५६५.९९ कोटी एवढा निधी मंजूर 


करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ च्या बैठकीमध्ये तसेच मंत्रिमंडळाने 


दिनांक १७ डिसेंबर २०१३ च्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार उपरोक्त १ व २ येथील 


दिनांक ४ मार्च २०१४ च्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांच्या आस्थापनेवर ६३ नवीन पोलीस ठाण्यासाठी व विविध घटकांकरिता १०,४४३ पदे व पोलीस 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ/पु.बा.-२/भाग-१/पोल-३ 


आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर १,५०० पदे अशी एकूण ११,९४३ नवीन पदे निर्माण करण्यात 


आली आहेत. 


मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली उर्वरित ४३६ पदे पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांच्या अधिनस्त निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने 


खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त पोळीस आयुक्‍त, नाशिक यांच्या 


आस्थापनेवर महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक करिता १०० नवीन अस्थायी पदे निर्माण करुन ती 


भरण्यास, शासन याव्दारे खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देत आहे. 


पोलीस आयुक्‍त, नाशिक यांच्या आस्थापनेवर संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक करिता 
१०० नवीन पदे : 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदे 
| a | पोलीस उपनिरीक्षक रु. ९३००-३४८०० -- ४३०० ९ 
2 | सहायक पोलीस उपनिरीक्षक रु. ५२००-२०२०० -- २८०० १३ 
३ | पोलीस हवालदार रु. ५२००-२०२०० -- २४०० २३ 
४ | पोलीस नाईक रु. ५२००-२०२०० -- २४०० 23 
५ | पोलीस शिपाई रु. ५२००-२०२०० -- २००० ३२ 
शि शिका oo 
एकूण... 
मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम : 
आवर्ती खर्च रु.४,४३,८३,५४८/- अनावर्ती खर्च रु.२,०५,५००/- (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 


लेखाशीर्ष : २०५५-पोलीस, (००)(१०९) जिल्हा पोलीस, 
(००)(०१) जिल्हा पोलीस दल दत्तमत (२०५५ ०१६८) 


२. उक्त पोलीस घटकांसाठी खरेदी करावयाच्या साधनसामुग्री, फर्निचर, शास्त्र व दारुगोळा याचा 


तपशील विवरणपत्र-अ प्रमाणे राहिल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ/पु.बाँ.-२/भाग-१/पोल-३ 


३. उक्त पदांच्या बाबतीत राज्याच्या सीमावर्ती जिल्हयांच्या गरजा आणि इतर आव्यक बाबी 


विचारात घेऊन घटकनिहाय पदे वाटपात बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


४. उक्त पदांसाठी केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार सदर पदे भरण्यात यावीत. ज्या 


पदांच्या बाबतीत सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आले नाहीत त्या पदांच्या बाबतीत सेवाप्रवेश नियम 


पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी तात्काळ तयार करुन शासनाकडून मान्य करुन 


घ्यावेत. सेवाप्रवेश नियम मान्य झाल्यानंतर सदरहू पदे सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार भरण्याची 


कार्यवाही करावी. 


५. सदर पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने सन २०१४-१५ मध्ये लागणाऱ्या आवर्ती / अनावर्ती खर्चासाठी 


योग्य मार्गाने स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४११२०१४४५२७२०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KADAM 
KA D A M DATTATRAY HANMANT 
HANMANT.C=IN, 2 
DATTAT RAY Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = 


HANMANT pactcota.1i20 1500.28 40530 


द.ह.कदम 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ/पु.बा.-२/भाग-१/पोल-३ 


६. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 
८ 

९ 


. सर्व पोलीस आयुक्‍त. (लोहमार्गसह) 
. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
१०.सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 
११.सर्व पोलीस अधिक्षक. (लोहमार्गसह) 
१२.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
१३.सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 
१४.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कक्ष अधिकारी, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. गृह विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी. 
२१. गृह विभागाच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 
२२. निवड नस्ती / पोल-३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७(आ/पु.बा.-२/भाग-१/पोल-३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-३१११/प्र.क्र.१०७ (आओ/पु.र्बा.२/भाग-१/पोल-३, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१४ चे 


सहपत्र 


विवरणपत्र -अ 


पोलीस आयुक्‍त, नाशिक sex यांच्या अधिनस्त संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक 


करिता खरेदी करावयाच्या साधनसामुग्री, फर्निचर, शास्त्र व दारुगोळा याचा तपशील 


अ.क्र. साहित्याचे नाव प्रत्येकी किंमत | आवश्यक संख्या | एकूण किंमत 
| a | अधिकारी खुर्ची (पोलीस निरीक्षक व तत्सम अधिकारी) ३,००० ९ २७,००० 
२ | अधिकारी टेबल(पोलीस निरीक्षक व तत्सम अधिकारी) ५,००० ९ ४५,००० 
3 ऑफीस खुची ६०० १० ६,००० 
४ | ऑफीस टेबल ३,५०० ३ १०,५०० 
५ | अभ्यांगतासाठी खुर्ची ६०० षु 3,000 
६ | ऑफीस कपाट (लॉकर शिवाय) ४,५०० २ ९,००० 
७ | मोटार सायकल ६०,००० १ ६०,००० 
संगणक सामुग्री संच ४५,००० १ ४५,००० 

| -- | एकूण... २,०५,५०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


